अधिव्याख्याता, गणित, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ या पदावरील 
नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ससेनि-३२१७/प्र.क्र.१००/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. १४ ऑगस्ट, २०१८ 


पहा : १) या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. २२ नोव्हेंबर,२०१७. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.४अ/आस्था/२०१८/१२२, 
दि.२४ जानेवारी, २०१८. 
३) या विभागाचे समक्रमांकाचे पत्र दि.०७ फेंब्रुवारी, २०१८. 
४ श्रीमती शोख निलोफ़र यांचा दि.१४/०२/२०१८ रोजीचा ई-मेल. 
५) प्राचार्य, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ यांचे,दि. २३/०२/२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत श्रीमती होख निलोफर व श्रीमती मोरे स्नेहा यांना अधिव्याख्याता, 
गणित , शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर संदर्भाधिन क्र. ०१ येथील 
शासन निर्णयाव्दारे दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार स्थानापन्न 
नियुक्‍ती देण्यात आली होती. तथापि, संबधित पदावर रूजू होण्याकरीता संधी देऊनही श्रीमती शोख यांनी 
सदर पदावर रूजू होण्यास इच्छूक नसल्याचे संदर्भाधीन क्र.४ च्या ई-मेलद्वारे कळविले आहे. तसेच, श्रीमती 
मोरे सदर पदावर रूजू झाल्या नसल्याचे प्राचार्य, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ यांनी 
संदर्भाधीन क्र.५ येथील पत्राद्वारे कळविले आहे.सबब , श्रीमती शोख निलोफर व श्रीमती मोरे स्नेहा यांना संबधित 
पदावर रूजू होण्यास स्वारस्य नसल्याचे लक्षात येत असल्याने संदर्भाधिन क्र. ०१ येथील शासन निर्णयाव्दारे 
करण्यात आलेली त्यांची स्थानापन्न नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | संदर्भाधीन क्र.१ | आयोग पुरस्कृत उमेदवारांचे । आयोगाने शिफारस| नियुक्तीचे ठिकाण 


येथील शासन नांव केलेला प्रवर्ग 
निर्णयातील गु.क्र. 
ia 03 श्रीमती are निलोफर खुला शासकोय तंत्रनिकेतन, 
ईस्माईल ब्रम्हपूरी. 
२ ०६ श्रीमती मोरे स्नेहा दयाराम । अ.जा. feo) झासकीय निवासी 


महिला तंत्रनिकेतन, 
यवतमाळ. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.१००/१७/तांशि-७ 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८०८१४१४५३३६९१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
IN, 


1277025fdf5a4898b244953b82406eea05 
963bc456f1e1e8621e5917d8305, 


Sudhir 
9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b75 
a y a h e y 9420308b9fd78 16002b4afOffbfl 1117, cn=S 


ite: 2018.08.14 14:56:31 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः संबंधित उमेदवार (पोच देय नोंदणीकृत डाकेने) 


प्रत: 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे) 
) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती/नागपूर. 
) प्राचार्य, शासकीय निवसी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ/ प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
ब्रम्हपुरी. 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/चंद्रपूर. 
० निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


